कै. बी.जी. छाया उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ 
जि.ठाणे आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३६२/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय समूह इमारत,एलटी मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर २०१८ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांक :- अनंप-२०११/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-३अ,दि.२१/५/२०१८ 
२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे क्र.नियो/छाया रु 
अंबरनाथ/आहरणवसंवितरण/२६४७३-७७/१८, दि.१३/६/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना 


उक्त संदर्भीय क्र.१ येथील कै. बी.जी. छाया उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ येथे ४८ पदांची 
निर्मीती करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र.२ येथील पत्रास अनुसरुन सदर रुग्णालयासाठी आहरण 
व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र कोषागार नियम,१९६८ मधील नियम क्रमांक १५६ मधीळ तरतुदीस अनुसरुन 
वैद्यकीय अधिक्षक गट-अ, यांना कै. बी.जी. छाया उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ येथील आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५५/१८/कोषा प्रशा-५, 
दि.१८/९/२०१८ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३६२/आरोग्य-३ अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८ ०९२८१५१२४१८७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०८ Av AD -5 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 


R aj e Nn d [| a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S h An 2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77a 
} a mM [| a OJ | d50aba9dc28bb31a482e03c7ee7b6f64d8, 

serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368fa 

a24e20d6f8985f5101 1 8e6fc1af8b04a443ee8, 


Ka U rt e cn=Rajendra Shamraoji Kaurte 
Date: 2018.10.04 17:13:53 +05'30' 


रा.शा.कौरते 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) मुंबई. 

HAYA, SRY सेवा तथा संचालक, रा. आ. अ., आरोग्य भवन, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन ), आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये(राज्यस्तर), आरोग्य भवन, मुंबई. 

उप संचालक,आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ,ठाणे, प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार, ठाणे 
(पश्चिम)-४०० ६०४ 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे सामान्य रुग्णालय, जिल्हा-ठाणे 


८. मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद, अंबरनाथ, जि-ठाणे 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 


१४ 
१५ 
१६ 


उप सचिव, वित्त विभाग (कोषा-५), मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मंबई 

वैद्यकीय अधिक्षक गट-अ, कै. बी.जी. छाया उपजिल्हा रुग्णालय,अंबरनाथ, जि. ठाणे 
जिल्हाप्रशासकीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, ठाणे 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , ठाणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे . 

निवड नस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


